मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
जळगांव यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, धुळे 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
नर्मदा विकास विभाग, नंदूरबार हा विभाग व त्याअंतर्गत ३ 
उपविभागातील नियत व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०९.२०२० ते 
दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०२०/प्र.क्र.४३/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २५.०९.२०२० 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक:ःसीओई- २०२०/प्र.क्र.४३/ज.वि., दिनांक २०.०३.२०२० 
२) मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचे पत्र 
क्र.मुअ/तापाविम/आ-३/३८४३/सन-२०२०, दि.२०.०८.२०२० 

झासन निर्णय: 

मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक 
अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदूरबार हा 
विभाग व त्याअंतर्गत ३ उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ८८पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ५ पदांना दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत किंवा त्यापदांवर कर्मचारी कार्यरत 
असेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांकापर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
(तपशिल सोबतच्या प्रपत्रात दिला आहे.) 
२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च " मागणी क्र. आय.५, मुख्य लेखाशीर्ष ४८०१ वीज प्रकल्पांवरील 
भांडवली खर्च, ००१ संचालन व प्रशासन (०७) सातारा सिंचन मंडळ (०७ (०४) सरदार सरोवर प्रकल्प 
अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ,सातारा (कार्यक्रम) (४८०१ ३९५६) " या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक 
३१.०८.२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार व 
उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२००९२५१३२११०३१२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda 
Bagad 

D nya nd eo DN-CN = Dnyandeo Ananda Bagade, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government of 

Ananda Bagade w= 


arashtra 
Date: 2020.09.25 13:21:24 +05'30' 


(ज्ञा. आ. बागडे) 
सोबत- वरीलप्रमाणे. शासनाचे उप सचिव 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२०/प्र.क्र.४३/जवि 


३. मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 
४.अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, सातारा 
५.अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे 

६. कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदुरबार (५ प्रती) 
७. अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, पुणे 
८. जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२०/प्र.क्र.४३/जवि 


विवरणपत्र ९ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
अ.क्र. | पदनाम ढे न : न वेकास| एकूण पदे. 
विकास । विकास ।विकास उपविभाग  क्र,३ 
विभाग, | उपविभाग | उपविभाग = | अक्कलकुवा 
नंदुरबार | क्र,१ तळोदा | क्र, तळोदा 
शिंआ २ ३ v ष्‌ द ८ 
g कार्यकारी अभियंता ह. i अ: |... अ. | है] g 
2 |उपकार्यकारीअभियंता | ९ | 0 fll Tl g 
3 | उपअभियंता/उपविभागीय aa g g g 3 
अभियंता 
४ = | BSS अभियंता/ w w w ¥ १६ 
शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 
Gq | Res अभियांत्रिव णं डु डु डु १२ 
सहाय्यक 
६ वभागीय लेखापाल १. | e | « | छै. | १ 
७ । आरेखक 2 | ©« | «© | «oe | १ 
८ =| सहाय्यक आरेखक १ | o | ° | 6 | १ 
९  ।अनुरेखक | o | 8 g र ३ 
१० | प्रथम लिपिक ef र. ॥.- ळे. yf ef १ 
१९१ | वरिष्ठ लिपिक ष्‌ १ १ १ ८ 
१२ | कनिष्ठ लिपिक/लि.टं डं २ २ २ १० 
१३ | लघु टंकलेखक / निम्नश्रेण g i | शिंगी a g 
लघु लेखक 
१४ | टंकलेखक ३ १ १ १ द 
१५ । भांडारपाल १ |e | a oe ae १ 
१६ । सहाय्यक भांडारपाल १ fo | 0 | 6] १ 
१७ | संगणक १: (| «fe | « | १ 
१८ । वाहनचालक g g g १ % 
१९ नाक | 2 Lf es | po po 2 
२० |शिपाः  /7673_7_7_ृ || ७ २ २ २ ११ 
२१ । चौकोदार १ १ १ १ डु 
एकूण ER.) RC Ro ९८ ८८ 
D nya ndeo rene oe os ia 


DN: CN = Dnyandeo Ananda 
Bagade, C = IN, S = Maharashtra, O 

An a n d a B ag ad e = Government of Maharashtra 

Date: 2020.09.25 13:21:41 +05'30' 


( ज्ञा. आ. बागडे ) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२०/प्र.क्र.४३/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक- सीओई-२०२०/प्र.क्र.४३/जवि, दि. २५.०९.२०२० चे 
विवरणपत्र-२ 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदे 
पैवानिवत्तीचा दिनांक 


वाहनचालक दि.३१/०५/२०२६ 


मजूर दि.३०/०४/२०२५ 


मजूर दि.३०/०६/२०२२ 
दि.३१/०१/२०२७ 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda 


Bagade 
Dnyandeo N: CN = Dnyandeo Ananda Bagade, 


C = IN, S = Maharashtra, O = 
A n a n d a B ag ad e Government of Maharashtra 


Date: 2020.09.25 13:21:58 +05'30' 


( ज्ञा. आ. बागडे ) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


